सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १ ९ ] बुधवार दिनांक ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ : आश्विन १८ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांजकडून 

अधिसुचना 
मोटार वाहन अधिनियम १ ९ ८८ चे कलम ११७ अनुसार शासनाने जारी 
केलेल्या अधिसुचनेनुसार पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक , औरंगाबाद शहर 
यांना थांबे निश्चित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे . तसेच 
स्थानिक प्राधिकरणाचे मत नोंदविणे उक्त कलमान्वये तरतुद नमुद करण्यात 
आली आहे . त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ चे नियम 
११० खाली प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांनी निश्चित केलेल्या ऑटोरिक्षा 
थांब्याबाबतची माहिती राजपत्रातील अधिसुचने द्वारे जारी करावयाची आहे . 

पोलीस निरीक्षक , वाहतुक शाखा, शहर-१, औरंगाबाद शहर यांनी या 
कार्यालयास दिनांक १८ / ०७/ २०१९ व २५/ ०७/ २०१ ९ रोजीच्या पत्रान्वये असे 
अवगत केले आहे की , " मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल जनहित याचिका क्र . ९ ६/ २०१३ नुसार मा . 

पोलीस आयुक्त , 

औरंगाबाद 
यांनी दिनांक ०५/०४/ २०१९ रोजी वाहतुक सल्लागार समितीच्या बैठकीत 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , पोलीस अधिकारी , म.न.पा. अधिकार यांनी 
शहरातील रिक्षा थांबे बाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करणे बाबत 
कळविले आहे व त्यानुसार सहा. पोलीस आयुक्त ( वाहतुक ) औरंगाबाद 
यांनी आपले व आर.टी.ओ. कार्यालयास संयुक्त पत्र पाठवुन शहरातील 
रिक्षा थांब्या संबधी सर्वे करुन थांब्याचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्याचे 
कळविले आहे ." 

या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने या कामी शाखा अभियंता , 
महानगरपालिका औरंगाबाद , मोटार वाहन निरीक्षक , प्रादेशिक परिवहन 
विभाग , औरंगाबाद व पोलीस निरिक्षक , वाहतुक शाखा, औरंगाबाद शहर 
यांची समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर गठीत केलेल्या समितीने 
औरंगाबाद शहरात रिक्षा थांब्याबाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर केला 
आहे . औरंगाबाद शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या रिक्षा थांब्या 


व्यतिरिक्त काळानुरुप शहराचा झालेला विकास , वाढलेली लोकसंख्या 
आणि पुर्वीपेक्षा वाढलेली रिक्षांची संख्या या सर्व बाबींचा विचार शहरातील 
करुन वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी व नागरीकांच्या सोईसाठी औरंगाबाद 
शहरात सोबत जोडलेल्या यादीमध्ये नमुद ठिकाणी १९४ ठिकाणी ऑटोरिक्षा 
थांबे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले . 

औरंगाबाद महानगरपालीका क्षेत्रात व महानगरपालिका क्षेत्रा व्यतिरिक्त 
एकूण १९ ४ पैकी १२७ ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ऑटोरिक्षा 
थांब्यांना दिनांक २८ /०८ / २०१९ रोजी परिवहन पध्दती अन्वये मंजुरी दिली 
आहे . 

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १ ९ ८९ च्या नियम ११० नुसार प्रादेशिक 
परिवहन प्राधिकरणाला बृहन्मुंबईमध्ये पोलीस आयुक्तांच्या आणि इतरत्र , 
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या संमतीने , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि मोटार 
वाहन अधिनियम १९ ८८ च्या कलम ११६ पोटकलम खंड- अ खाली स्थानके 
( स्टॅन्ड ) किंवा थांबे ( हॉल्टिंग प्लेस ) त्या प्रयोजनासाठी मंजुरी देण्याचे 
अधिकार प्राप्त आहे . 

सदर अधिसुचनेमुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तीनी अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन ३० दिवसाचे आत , किंवा हरकती असल्यास 
सदस्य सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांना अथवा पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक , औरंगाबाद शहर यांना नोंदविण्या 
यावेत . तदनंतर औरंगाबाद प्राधिकरणाने दिनांक २८/ ०८ / २०१ ९ रोजी ऑटोरिक्षा 
थांब्या करीता पारित केलेला ठराव अंमलात येईल. थांब्याची यादी सोबत 
जोडण्यात आली आहे. 


काही सुचना 


सदस्य सचिव 

परिवहन प्राधिकरण . 
तथा प्रा.प.अधिकारी, औरंगाबाद 


औ.भाग १ अ ( असा .) १ ९ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ : आश्विन १७ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


- वाहतुक शाखा शहर -१ अंतर्गत रिक्षा थांबे 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


१ 


०५ 


२ 


०५ 


३ 


१० 


४ 


०५ 


५ 


०५ 


६ 


०५ 


७ 


१० 


८ 


०५ 


or 


०५ 


१० 


०५ 


११ 


०५ 


१२ 


०५ 


१३ 


०२ 


१४ 


०५ 


१५ 


०५ 


१६ 


०५ 


१७ 


०५ 


१८ 


०५ 


१ ९ 


०५ 


२० 


०५ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
बंजारा कॉलनी 
स्मशान मारोती , संजयनगर 
पंचायत समिती , गणेश कॉलनी 
युनुस कॉलनी , कटकटगेट 
ज्योतीनगर चौक 
कामाक्षी लॉज चौक 
गांधी पुतळा, 

शहागंज 
महाराष्ट्र हिंदी विद्यालय , शहागंज 
हॉटेल नॅशनल समोर , चंपा चौक 
उध्दवराव पाटील चौक , डिपीच्या बाजुला 
हडको कॉर्नर 
जटवाडा टी पॉईट जटवाड्याकडे जाणाऱ्या रोडवर 
रोझेबाग ईदगाह , भारत मातानगरकडे जाणारे रस्त्यावर 
विवंता हॉटेल समोर रस्त्यावर 
ज्योतीनगर चौसर बिडकर कॉर्नर , साई विश्व अपार्टमेंट समोरिल रस्ता 
श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे चौक विश्वरुप हॉल समोर मुजा रिक्षा स्टँड 
दशमेशनगर चौक , स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या बाजुला, उस्मानपुरा 
किराणा चावडी 

जून्या 

पोलीस चौकीच्या बाजुला 
शहानुरमियाँ दर्गा चौक 
मरकस मस्जिदच्या बाजुला लोटाकारंजा 
आलमगिर कॉलनी, सहआयुक्त विक्रीकर , औरंगाबाद विभाग यांच्या 
निवासस्थानाकडे जाणारा रस्ता 
मौलाना आझाद संशोधन केंद्रासमोर गार्डनच्या डाव्या बाजुला 
उध्दवराव पाटील चौकात सिध्दार्थनगरकडुन येणाऱ्या रस्त्यावर 
जटवाडा टी पॉईट जटवाड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर 
रमानगरकडून उत्सव चौकात येणारा रस्ता उत्सव चौकात बाजूला 
हॉटेल कल्पित ( कसबेकर हॉस्पीटल समर्थनगर ) 
सरस्वती भुवन महाविद्यालया जवळ ( नाल्याजवळ ) 
पोलीस वर्कशॉप समर्थनगर 
हॉटेल देवप्रिया स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रोडच्या कडेला 
शनिमंदिर कोटला कॉलनी 
उत्सव चौक 
ज्योतीनगर चौक 
बाबापंप मराठवाडा विकास महामंडळ जवळ 
सरदार हॉटेल समोर , सिटीचौक पो.स्टे . शेजारी 
बुढ्ढीलाईन , मुघल दरबार हॉटेल समोर 
मध्यवर्ती बसस्थानक ईनगेटचेबाहेर 
सेशनकोर्ट सिग्नलजवळ, सेशन कोर्टाच्या कुंपनाच्या भिंतीलगत 
महानुभाव आश्रम चौकाजवळ डि.पी.चे बाजुला 
कमलनयन बजाज हॉस्पीटल समोर सुधाकरनगरकडे जाणाऱ्या रोडवर 
बाबा पेट्रोलपंप पाठीमागे पळणीटकर हॉस्पीटल कॉर्नर बाबाकडे येणाऱ्या रोडवर 


२१ 


०५ 


२२ 


०५ 


२३ 


०५ 


२४ 


०५ 


२५ 


०५ 


२६ 


०५ 


२७ 


०५ 


२८ 


०५ 


२ ९ 


०५ 


३० 


०५ 


३१ 


०५ 


३२ 


०५ 


३३ 


०५ 


३४ 


०३ 


३५ 


०३ 


३६ 


०३ 


३७ 


०५ 


३८ 


०५ 


३ ९ 


०५ 


४० 


०५ 


डि.पी. 


४१ 


जवळ 
निराला बाजार मोतीवाला कॉम्पलेक्स कॉर्नर , नागेश्वरवाडीकडे जाणाऱ्या रोडवर 
उजव्याबाजुस 


०५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ : आश्विन १७ , शके 


१ ९ ४१ 


३ 


४२ 


०५ 


४३ 


०५ 


४४ 


०५ 


४५ 


०५ 


४६ 


०५ 


४७ 


०५ 


४८ 


०५ 


४ ९ 


०५ 


५० 


०५ 


पैठणगेट लोमान्य टिळक यांचे पुतळ्याचे डाव्या बाजसु 
वेदांतनगर विटस हॉटेलच्या पाठीमागील गल्लीत , वेदांतनगर पाटीजवळ , 
देवगिरी कॉलेजकडे जाणारा रस्ता 
संत एकनाथ रंगमंदिर समोरील विस्वलता बिल्डींग शेजारी 
डायमंड हॉटेल समोरील मिलच्या भिंतीलगत बारापुल्लाकडे जाणारा रस्ता 
सावजी हॉस्पीटल समोर , भोईवाडाकडे जाणारा रस्ता 
ए-१ रिक्षा स्टॅण्ड शिवसेना भवन सामाना कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता 
एम.पी.लॉ. कॉलेजच्या समोर , हॉटेलच्या बाजुला बाटा शोरुमच्या शेजारी 
आत गल्लीत जाणारा रस्ता 
पारगांवकर हॉस्पीटल शेजारी , पुष्पनगरीकडे जाणारा रस्ता 
तापडीया कासलीवाल ग्राऊंडच्या भिंतीलगत ( भाग्यनगर साई हॉस्पीटलकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर ) 
कांचनवाडीगाव बोर्डच्या उत्तरेस ( औरंगाबाद पैठणरोड लगत ) 
सादातनगर मेनरोड , साई ईलेक्ट्रीक समोर 
क्रांतीचौक गोपाल टीकडे जाणारा रस्ता 
एस.एस.सी. बोर्ड जवळ 
पंचवटी कडे जाणाऱ्या रोडवर 
एम.एस.ई.बी. कॉर्नर 
दर्गा चौकाकडे जाणाऱ्या रोडवर 
बीड बायपास फातेमा लॉन्ससमोर , शहानगरकडे जाणारा रस्ता 
अमिन कॉम्लेक्स जवळ 
अमृत कॉम्पलेक्स साई प्लाजा हमालवाडा 
तिरुपती कॉम्प्लेक्स समोर , जालाननगर 


५१ 


०५ 


५२ 


०५ 


५३ 


०५ 


५४ 


०५ 


५५ 


०५ 


०५ 


५६ 
५७ 


०५ 


५८ 


०५ 


५ ९ 


०३ 


६० 


०५ 


६१ 


०५ 


- वाहतुक शाखा सिडको अंतर्गत रिक्षा थांबे - 


अ.क्र . 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


०५ 


६८ 


०५ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 

रिक्षांची संख्या 
हडको कॉर्नर 

१० 
रामनगर झुनका भाकर केंद्रा समोर जालना रोड, औरंगाबाद 

०५ 
मुकुंदवाडी गावात जाणारे रोडवर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचे समोर ०५ 
हर्सल टी पॉईट ते सिल्लोड रोडवर हर्सलगॉव डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ | ०५ 
जयभवानी रिक्षा स्टॅण्ड जळगाव टी पॉईंट रोडवर राजनंदीनी लेडीज अॅण्ड चिल्ड्रन । ०५ 
वेअर्स समोर पुर्व बाजुस चेतन मंगल कार्यालय कॉर्नरवर 
एमजीएम हॉस्पीटल अखील भारतीय छावा संघटना रिक्षा थांबा एमजीएम सायकल 
स्टोअर्स समोर. 
एन - ९ , एम-२ , फरशी ग्राऊंड जवळ पार्श्वनाथ ते जिजाऊ चौक रोडवर आनंद 
सायकल स्टोअर्स समोर . 
टी.व्ही . सेंटर चौक , हडको टी.व्ही . सेंटर ते सावरकर चौककडे जाणारे रोडवर 
पोलीस चौकीचे पश्चीमेस आनंद हॉटेल समोर , टी.व्ही . सेंटर मनपा ग्राऊंड कॉर्नरवर 
एन-९, शिवाजीनगर, सोनमाता शाळेजवळ चौकात मनपा कम्युनिटी हॉलचे 
दक्षिणेस रोडवर 
हर्सल टी पाईंट जाधववाडीकडे जाणारे कॉर्नरकडे 

०५ 
मयुरपार्क चौक एसबीओए शाळेसमोर 

०५ 
शरद टी पॉईट जैस्वाल मंगलकार्यालयाचे भिंतीस लागुन 

०५ 
डॉ . आंबेडकर चौक बँकेचे कॉर्टर्सच्या भिंतीस लागून 

०५ 
वोखार्ड टी नारेगांवकडे जाणारे रोडवर 

०५ 


६ ९ 


०५ 


७० 


०५ 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ ऑक्टोबर , २०१९ : आश्विन १७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


७६ 


०५ 


७७ 


०५ 


७८ 


०५ 


७ ९ 


०५ 


. 


८० 


०५ 


८१ 


०५ 


८२ 


०५ 


८३ 


०५ 


सिडको बसस्टॅण्ड सकाळ कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रोडलगत 
एपीआय कॉर्नर 
जिजामाता रिक्षा स्टॅण्ड टी.व्ही . सेंटर रोड 
जय महाराष्ट्र ॲटो स्टॅण्ड भाऊराव खैरे यांचे स्मरणार्थ एन -६ , एन -८ , 
आझाद चौक , दोस्ताना अॅटो स्टॅण्ड 
चिश्तीया पोलीस चौकी दक्षिणेस 
पीव्हीआर टॉकीज समोर 
संजयनगर कमान 
धुत हॉस्पीटलच्या बाजुस 
चिकालठाण डॉ . आंबेडकर 

पुतळ्या 

समोर 
चिकलठाण हनुमान चौक 
म्हाडा कॉलनी समोर 
रामनगर चौक 
एसबीओए शाळेसमोर 
म्हसोबा नगर चौक 
देवगिरी बँकेजवळ , मयुर पार्क 
भगतसिंग नगर चौक , पिसादेवी रोडवर चौकात उजव्या बाजुला 
भारतमाता चौक एन -१० , पोलीस कॉलनी रोड 


८४ 


०५ 


८५ 


०५ 


८६ 


०५ 


८७ 


०५ 


८८ 


०५ 


८ ९ 


०५ 


९ ० 


०५ 


९ १ 


०५ 


९ २ 


०५ 


वाहतुक शाखा छावणी अंतर्गत रिक्षा थांबे 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


९ ३ 


०५ 


९ ४ 


०५ 


९ ५ 


०५ 


९ ६ 


०५ 


९ ७ 


०५ 


९ ८ 


०५ 


९९ 


०५ 


१०० 


०५ 


१०१ 


०५ 


१०२ 


०५ 


१०३ 


०५ 


१०४ 


०५ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
जयसिंगपुरा , अफसरखान यांच्या कार्यालयासमोर 
जयसिंगपुरा, वॉर्ड क्र . १८ डिपीजवळ 
बिबी का मकबरा , बेगमपुरा 
मिलकॉर्नरचे पश्चिम बाजुस 
राजे छत्रपती रिक्षा स्टॅण्ड, पडेगाव 
आदर्श रिक्षा स्टॅण्ड मिलिंद चौक 
लक्ष्मी कॉलनी रिक्षा स्टॅण्ड, तुलाजवळ 
घाटी गेट हॉस्पीटल रिक्षा स्टॅण्ड , ( झुनका भाकर केंद्राजवळ ) 
घाटी गेट रिक्षा स्टॅण्ड 
चिनार गार्डन , पडेगाव 
विद्यापीठ गेटचे समोर , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यामागे 
डि.के.एम.एस. कॉलेज जवळ 
पानचक्की जवळ 
काद्री हॉस्पीटल पडेगाव 
कासलीवाल तारांगण कॉर्नर 
देवगिरीव्हॅली, मिटमिटा 
तोरणागड हौसिंग सोसायटी , पडेगाव 
साई मंदिराजवळ , पहाडसिंगपुरा 
जुने भावसिंगपुरा गाव , मुख्य चौक मंदिराजवळ 
आमिन चौक , भावसिंगपुरा 
डॉ . आंबेडकर चौक , भावसिंगपुरा 
कर्णपुरा बस स्टॅण्डच्या पाठीमागे मैदानात 
केंद्रिय विद्यालय , नगरनाका 
आयकर भवन जवळ , 

छावणी 
पॉल स्टुडीओ चौक , छावणी 


१०५ 


०५ 


१०६ 


०५ 


१०७ 


०५ 


१०८ 


०५ 


०५ 


१० ९ 
११० 


०५ 


१११ 


०५ 


११२ 


०५ 


११३ 


०५ 


११४ 


०५ 


११५ 


०५ 


११६ 


०५ 


११७ 


०५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ ऑक्टोबर , २०१ ९ : आश्विन १७ , 


शके १ ९ ४१ 


५ 


११८ 


०५ 


११९ 


०५ 


१२० 


०५ 


१२१ 


चाचा नेहरु रिक्षा स्टॅण्ड , छावणी 
दौलताबाद किल्या समोर, दौलताबाद ग्रामपंचायत 
एस.एस.क्लब, लासुरकडे जाणारा मार्ग 
मुंबई हायवे, तिसगाव चौफुली 
साईबाबा रिक्षा स्टॅण्ड ( ओअॅसिस चौकाचे डावे बाजुस ) 
ओअॅसिस चौक 
ओअॅसिस चौक , रस्त्याचे डाव्या बाजुस 


०५ 


१२२ 


०५ 


१२३ 


०५ 


१२४ 


०५ 


- एम.आय.डी.सी. 

वाळुज 

अंतर्गत ०१ रिक्षा थांबे - 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
वडगाव ( काल्हाटी) , फाटा मा . बाळासाहेब ठाकरे कमान 


१२५ 


०५ 


- रांजनगाव ( शे.पू.) ग्रामपंचायत अंतर्गत २ रिक्षा थांबे - 


अ.क्र . 


रिक्षांची संख्या 


१२६ 


रिक्षा थांब्याचे नांव 
रांजणगाव चौक ( रांजणगाव चौफुलेचे डाव्या बाजुस ) 
रांजणगाव ( शेणपूंजी ) रोडचे पश्चिमेस 


०५ 


१२७ 


०५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


